अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे 
मंडळ, उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, कृष्णा मराठवाडा बांधकाम 
विभाग, क्र.१, उस्मानाबाद व त्या अंतर्गत ६ उप 
विभागातील नियत अस्थाई आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक 
२८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत ०३१८/प्र.क्र.१६९/१८/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१८/ प्र.क्र. १६९/१८/मो.प्र.१, 
दिनांक २३.०४.२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद यांचे जा.क्र. 
उपामं/आस्था-३/५५१५/सह, दिनांक ०५.०९.२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता कृष्णा 
मराठवाडा बांधकाम विभाग क्र.१, उस्मानाबाद व त्या अंतर्गतच्या उप विभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील एकूण १०४ पदांना सोबतचे विवरण पत्रामध्ये (विवरणपत्र “अ*) दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक 
०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “मागणी क्र. आय-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण १९० - सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय- २०४)” या लेखाशीर्षाखाली प्रदान करण्यात 
आलेल्या प्राधिकारानुसार त्यांचेकडील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०७/०९/२०१८ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१८/प्र.क्र.१६९/१८/मोप्र-१ 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०१६१५१५२०६५२७ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Vijendra : 
Prabhakar ae 
Palwankar sven 
(वि. प्र. पाळवणकर ) 
सहपत्र : विवरणपत्र”अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


AD 


) 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
) अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद. 
) 

) 

) 

) 


Av 


०८ 


कार्यकारी अभियंता, कृष्णा मराठवाडा बांधकाम विभाग क्र.१, उस्मानाबाद. 
क.अ.., अर्थ -१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

क.अ., आ (प्रशि) - कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मो.प्र.१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


Cc 
ae 


an 


S 


८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१८/प्र.क्र.१६९/१८/मोप्र-१ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदत-०३१८/प्र.क्र.१६९/१८/मो.प्र.१, दिनांक: १६/१०/२०१८ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -“अ 


कार्यकारी अभियंता, कृष्णा मराठवाडा बांधकाम विभाग क्र.१, उस्मानाबाद व त्याअंतर्गत असलेले ६ उप 
विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ 


कृष्णा मराठवाडा बांधकाम विभाग क्र.१, उस्मनाबाद 


आक कृ..बां.वि.क्र.१, | कृ.म.बां. कृ..बां.उ.वि.क्र.२, | कृ.म.बां. | कृ.म.बां. कृ.म.बां. कृ..बां.उ.वि.क्र, | एकूण 
क्र. पदनाम 
उ'बाद उ.वि.क्र.१उ'बाद | उ'बाद उ.वि.क्र.३ | उ.वि.क्र.४, | उ.वि.क्र.५उ'बाद | तुळजापूर 
ons  । उभ'बाद 
कार्यकारी 
णि अभियंता q शि शिका po | ० | शि शिका १ 
अभियंता 
उप कार्य. 
Q अभियंता १3 शि शिका ७ za 8 | pe | १ 
अभियंता 
उप अभि. 
; /स. अभि. a é 5 a 4 बृ वं षु 
श्रेणी-१/ स. 
कार्य. अभियंता 
स. अभि. श्रेणी- 
४ ।२/ शाखा अभि ४ ४ २१ ४ a SS pe 92 
/ क. अभियंता 
५ | प्रथम लिपीक १ pF oo | 10 po | | oo | pF oo | pF oo | 9 | 
६ विभागीय १ |=] poe | pe | ca 8 | शिका Ea 
लेखापाल 
७ वरिष्ठ लिपीक ष्‌ q 10 9 Le | pF oo | Le 1७ | 
८ | कनिष्ट लिपीक 8 2 q 2 q q q १२ 
९ | टंकलेखक ३ १ १ १ १ q १ ९ 
| 0 | आरेखक १ |. 4 ae  & | oo | pF oo | pF oo a | 
सहाय्यक 
षि १ q Le] शिका ra ० | oe | शिका १ 
आरेखक 
१२ ।अनुरेखक poo | q १ १ १ १ po | 4 
१३ | लघुटंकलेखक १ pF oo | 10 po | | oo | pF oo | pF oo | 9 | 
१४ | संगणक q po | po | poo | poo | po | po a | 
१५ | भांडारपाल १ Le 10 be | | oo | pF oo | ae | 9 | 
सहाय्यक 
१६ i 9 8 | शिका ra za = शिका a 
भांडारपाल 
स्था. अभि. डू 
१७ सहाय्यक za ° ° toy tof tof 8 8 
१८ | वाहनचालक १ १ १ १ १ १ १ 1७ | 
१९ नाईक q pF oo | 10 po | ie il pF oo | pF oo 1 १_| 
२० | शिपाई 4 २ Pe 2 Li a pF oo ९ 
२१ | चौकीदार q q 10 १ po | pF oo | PF oo | 3 
एकूण ३४ १ट ९ | aw | ९ ९ ८ १०४ 


Vijendra Prabhakar 
Palwankar 


(वि.प्र.पाळवणकर) 


८3885579/ 


॥09076863962७3733. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


